शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.२८/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २५ जून, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४ऑ/ 


आस्था/ परिविक्षा/२०२१/८६, दि. १६/०२/२०२१ . 


शासन आदेठा:- 


शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ | अध्यापकाचे नांव, पदनाम व | नियुक्तीचा शासन निर्णय | कार्यभार | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र कार्यरत संस्थेचे नांव क्रमांक व दिनांक धारण कालावधीत | कालावधी नियमितपणे 
केल्याचा । घेतलेल्या | समाप्तीचा पुढे चालू 
दिनांक रजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ ३ 8 षु ६ 
॥ श्री.सपकाळ अमोल शा.नि.क्र. ससेनि-३२१६/ | ०९/०२/२०१७ | निरंक । ०८/०२/२०१९ | ०९/०२/२०१९ 
माणिकराव अधिव्याख्याता प्र.क्र.१९५/१६/ तांशि-७ (म.पू) (AA) (म.पू. 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, दि.१३/०१/२०१७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अंबड 
२ | श्री.वर्क पंकजकुमार शा.नि.क्र. ससेनि-३२१६/ | ०९/०२/२०१७ | निरंक | ०८/०२/२०१९ | ०९/०२/२०१९ 
कन्हैया, अधिव्याख्याता प्र.क्र.१९५/१६/ तांशि-७ (म.पू) (AA) (म.पू. 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी, दि.१३/०१/२०१७ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, 
अंबड 
३ | श्री.लतिककुमार शा.नि.क्र.ससेनि-३२१६/ |। १०/०२/२०१७ | निरंक | ०९/०२/२०१९ | १०/०२/२०१९ 
कन्हैयादास कोठवार प्र.क्र.१९५/१६/ तांशि-७ (म.पू) (म.नं.) (4.9) 
अधिव्याख्याता अणुविद्युत | दि.१३/०१/२०१७ 


अभियांत्रिकी, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, अंबड 


शासन आदेश क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.२८/२१/तांशि-७ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२५१४५२५०६२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5 Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 

DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
Uu h | [ ठे y a Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5. -72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1 e1 e862 
1e5917d8305, 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd78160 
h e O2b4afOffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 

Date: 2021.06.25 15:03:45 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- संबंधित अधिव्याख्याते, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना, 
६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


